महानगरपालिका/नगरपालिका, नगरपंचायत, 
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद यांच्या निवडणूक 
कालावधीकरिता सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या ई निविदा प्रसिध्दीबाबत सूचना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९/०५/२०२२ 


संदर्भ : 9) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, 


दि.२७/०९/२०१८ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.८/इमा-२, 


दि.१९/०१/२०२१ 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२, 


दि.१२/१०/२०२२ 
४ सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२, 


दि.१०/११/२०२२ 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२, 


दि.०८/०२/२०२३ 
शासन निर्णय :- 
संदर्भिय शासन निर्णय दि.०८/०२/२०२३ अन्वये दिलेल्या सूचनाप्रमाणे सन २०२२-२३ मध्ये 
महानगरपालिका/ नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद या ठिकाणी निवडणूका 
जाहिर न झाल्याने ई-निविदा प्रसिध्दीचा कालावधी दि.३१/०३/२०२३ पर्यंत खालीलप्रमाणे लागु 


करण्यात आला होता. 


अ.क्र कामाची किंमत कालावधी 
शिळ ब रु. १० लक्ष ते १.५ कोटी ८ दिवस 
२ रु.१.५ कोटी ते १०० कोटी १५ दिवस 
३ रु. १०० कोटीपेक्षा जास्त ३० दिवस 


आता सदर सूचना दि. ३०/०६/२०२३ अखेर पर्यंत लागू राहतील. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०९१५२२४९२७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SACHIN MANIKRAO_ » 


CHIVATE 
(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती) 


प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१०४/इमा-२ 


मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास विभाग 
महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 
प्रत, 
महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 


प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 
सर्व मुख्य अभियंते (विद्युतसह), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
संचालक, उद्याने व उपवने, मुंबई 
सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 
अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर झासन निर्णयाची प्रत 
अग्रेषित करावी. 
मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 
सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सा.बां.वि.,मंत्रालय, मुंबई 
कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


